सन २०१९-२० मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-गळीतधान्य व तेलताड 
अभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे 
उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA-Oilseed) 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा रु.९.६८ लाख निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-१०१९/प्र.क्र.१०२/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : 94 फेब्रुवारी, २०२० 


१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थ सं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३दि.०१/०४/२०१९ 
२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१६/प्र.क्र.२४९/कार्यासन-६, दि.०३/०४/२०१७ 
३. केंद्रीय कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र F.No.¥-9/2098-20/ 
NFSM(OS&OP)/C.No.&2 9&9, fe. 2&9, 2098 
४. कृषिव पदुम विभागाचाशासननिर्णयक्र.ओओपी-२०१९/प्र.क्र.४०/४-अ,दि.०८जुले,२०१९ 
५. केंद्रीयकृषिवरोतकरीकल्याणमंत्रालय,भारतसरकारयांचेपत्राः.(०.२-२९/२०१९-॥॥७/- 
05,दि.१७ऑक्टोबर,२०१९ 
६. कृषि आयुक्‍तालयाचा प्रस्ताव जा.क्र.विप्रर/राअसुअ-गळीत/भातपडक्षे./प्र.मा.प्र/प्र.क्र.१२/ 
३९९७,१९/दि.१९ऑक्टोबर,२०१९ 
७. कृषिवपदुमविभागाचाशासननिर्णयक्र.रागते-१०१९/प्र.क्र.८७/४-ओ,दि.०७ नोव्हेंबर,२०१९ 
८. केंद्रीयकृषिवरोतकरीकल्याणमंत्रालय,भारतसरकारयांचेपत्रार०.१४-१/२०१९-७/५-॥, 
दि.०८नोव्हेंबर,२०१९ 
९. कृषिआयुक्‍्तालयाचाप्रस्तावजा.क्र.विप्रर/९5)॥॥३॥०॥१२०/वि.मा.प्र.प.हप्ता/प्र.क्र.१२/ 
६८९३/१९,दि.२७नोव्हेंबर,२०१९ 
१०. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.७/कार्यासन ६, दि.६/०२/२०२० 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) अभियान 
राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.२ येथील दि.२६ जून, २०१९ च्या पत्रान्वये रु.५२७२.८६ लाख (केंद्र हिस्सा रु.३१६६.६० 
लाख व राज्य हिस्सा रु.२१०६.२७ लाख) एवढया रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर केला आहे. सदर रकमेच्या 
कार्यक्रमास संदर्भ क्र.३ येथील दि.०८ जुले, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
केंद्र शासनाने सन २०१९-२० मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व 
तेळताडअभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी TREA 01568 कार्यक्रमासाठी 
संदर्भ क्र.४ येथील दि.१७ ऑक्टोबर, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये एकूण रु.१०८.७१ लाख रकमेच्या कृती आराखडयास 
मंजूरी दिली आहे. त्यास संदर्भ क्र.६ येथील दि. ०७ नोव्हेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१९/प्र.क्र.१०२/४ओ 


केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.9 येथील दि.०८नोव्हेंबर, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०१९-२० करीता राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत गळीतधान्य व तेळताडअभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी TRFA Oilseed रु.६५.२२ लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनासोबत निर्गमित प्रवर्गनिहाय कार्यक्रमाच्या मर्यादेत राहून अभियानातंर्गत 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिस्स्याचा रु.५.८१ लाख निधी त्या समरुप राज्य हिस्याचा ₹३.८७ SA असा 
एकूण रु ९.६८ लाख निधी वितरणाचा प्रस्ताव आयुक्तालयाने प्रस्तावित केला आहे. त्यानुसार कृषि आयुक्तालयाच्या 
मागणीप्रमाणे केंद्र व राज्य हिस्स्याचा आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 
शासन निर्णयः 

१. सन २०१९-२० मध्ये कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड 

अभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी 197/ Oilseed अनुसूचित 

जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹९.६८ळलाख निधीच्या वितरणास या शासन निर्णयान्वये 

मान्यता देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे- 


(₹लाख) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 
गळीतधान्य व तेलताड (TRFA- । क्ंद्रहिस्सा ६०%) । राज्य हिस्सा ७०% एकूण निधी 
Oilseed) DPDC मधून 

५.८१ ३.८७ ९.६८ 


२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड अभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे 
उत्पादन वाढविण्यासाठी TRFA Oilseed उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्याचा ₹५.८१ लाख 
(रुपयेपाच लाख ऐक्याऐंशी हजार Haare खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१९-२० करिता अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
मागणी क्र. टी-५, 

२४०१- पीकसंवर्धन, 

७९६- जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
(09)(29) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) 

(२४०१ए५५७, ३३, अर्थसहाय्य 


३. तसेच,संदर्भाधीन अ.क्र.१० वरील आदिवासी विकास विभागाचा झासन निर्णयाच्या अधीन राहून कृषी उन्नती 
योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व तेळताड) भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे 
उत्पादन वाढविण्यासाठी TREA Oilseed करीता वितरणास मान्यता देण्यात आलेला राज्य हिस्स्याचा निधी 
₹३.८७ लाख (रुपये तीन लाख सत्याऐंशी हजार फक्त) बाबत जिल्हास्तरावर जिल्हा नियोजन व विकास 
समितीच्या (9०00)लेखात्रीर्षाखाली सन २०१९-२० करिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीतून 
खर्ची टाकावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१९/प्र.क्र.१०२/४ओ 


४. आवश्यकतेपेक्षा अर्थसंकल्पीत तरतुदी कमी असणाऱ्या जिल्हामध्ये संदर्भाधीन अ.क्र.२ वर नमूद शासन 
निर्णयातील मुद्दा क्र. ५वरील तरतुदीनुसार पुनर्विनियोजनाद्वारेआवडयक तरतुदी उपलब्ध करून घेण्यात 
याव्यात. 

५.या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत असलेल्या केंद्र हिस्स्याच्या निधीच्या प्रमाणात आवश्‍यक राज्य 
हिस्स्याच्या निधीस जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (9200)अखत्यारीतील तरतूदीस संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांचेकडून वित्तीय मान्यता देण्यात यावी. 

६. सन २०१९-२०मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी आहरण 
व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


अ. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
क्र 
i आयुक्तालय स्तर | आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी AGRA, Fy आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


७. कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड अभियानाकरिता भात पड 
क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA-Oilseed) अंतर्गत केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या निधीचा 
PFMS प्रणालीद्वारे योग्य प्रमाणात विनियोग होणे आव्यक असल्याने या झासन निर्णयान्वये कृषी उन्नती 
योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य व तेलताड) भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी (TRFA-Oilseed) करिता उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या केंद्र हिस्स्याच्या ₹५.८१ लक्ष 
रक्कमेचे बि.डी.एस.प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय/कार्यालयनिहाय वितरण करण्याकरिता संचालक (विस्तार व 
प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून बि.डी.एस.प्रणालीद्वारे वितरीत केंद्र व राज्य fezarar विनियोग 
संपूर्णत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे (PFMS) जिल्हास्तरावर करण्यात यावा. 


८. सदर निधी खर्च करताना संदर्भ क्र.१ येथील अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना व संदर्भ क्र.५ येथील 
दि.०७/११/२०१९ च्या शासन निर्णयातील अटी, शार्ती व विहित कार्य पध्दतीचे कटाक्षाने पालन करण्यात 
यावे. 


९. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ दि. ०१ एप्रिळ, २०१९ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१०. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 
निधीविनियोगाच्या अनुषंगाने संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१९/प्र.क्र.१०२/४ओ 


११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१५१३०३४७०१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ZENDAGE MAHAVEER Ena, a ma ‘ 


BALASAHEB See क No 
(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्रशासन 
प्रतिः- 
१. मा.मंत्री (कृषि)यांचेस्वीयसहायक,मंत्राळय,मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचेस्वीयसहायक,मंत्राळय,मुंबई. 
३. मा.विरोधीपक्षनेताविधानसभा,विधानमंडळसचिवालय,मुंबई 
४. मा.विरोधीपक्षनेता,विधानपरिषद,विधानमंडळसचिवालय,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजनविभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 
१०. आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११. व्यवस्थापकीयसंचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणेमहामंडळ, अकोला. 
१२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
१४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
१५. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 
१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१९. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
२०. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३),मंत्रालय, मुंबई 
२१. निवड नस्ती-४ओ 


es 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


